मृत्यू पावलेल्या शस्त्र परवानाधारकांचे शस्त्राचा 
अनामत कालावधी वाढविण्याबाबतचे प्रस्ताव 
शासनास सादर करताना अनुसरावयाच्या 
कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १०२१/सी-३८३/पोल-९ 
२रामजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १० मे, २०२२ 


प्रस्तावना : - 

शस्त्र परवानाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याचे वारस शास्त्र अधिनियम, १९५९ व शास्त्र नियम, २०१६ 
मध्ये नमुद विहित कालावधीनंतर अनामत शास्त्र परत मिळण्यासाठी किंवा सदर इास्त्राची विक्री 
करणेसाठी परवानगी मिळणेबाबत संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडे अर्ज करतात. सदरहू 
प्रकरणांची संबंधित जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून शास्त्र अधिनियम, १९५९ व शास्त्र नियम, 
२०१६ नुसार तपासणी न करता अशा प्रकारचे प्रस्ताव सरसकट झासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात 
येतात, असे झासनाच्या निदर्शनास आले असल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी अनुसरावयाच्या 
कार्यपध्दतीबाबत सर्व जिल्हादंडाधिकारी यांना सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 


१. मृत्यू पावलेल्या शस्त्र परवानाधारकांचे वारस शास्त्र अधिनियम, १९५९ मधिल कलम २१ (२) 
मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार विहित कालावधीमध्ये अनामत इशास्त्रांची मागणी करतील, त्यांना शास्त्र 
नियम, २०१६ मधील नियम ४७ (६) मध्ये नमुद शस्त्र अनामत कालावधीची तरतुद लागू राहिल. 

2: मृत्यू पावलेल्या शस्त्र परवानाधारक व्यक्तिचे वारसदार शास्त्र अधिनियम, १९५९ च्या नियम 
२१ (२) नुसार विहित मुदतीत जिल्हादंडाधिकाऱ्यांकडे अनामत शास्त्रांची मागणी करणार नाहीत 
त्याप्रकरणी खालील नमुद शास्त्र अधिनियम, १९५९ मधिल कलम २१ (3) ते (६) मध्ये नमुद केल्यानुसार 
कार्यवाही करावी. 


3) All things deposited and not received back or disposed of under sub-section (2) within 
the period therein referred to shall be forfeited to Government by order of the district 
magistrate: 


Provided that in the case of suspension of a licence no such forfeiture shall be ordered 
in respect of a thing covered by the licence during the period of suspension. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण १०२१/सी-३८३/पोळ-९ 


4) Before making an order under sub-section (3) the district magistrate shall, by notice 
in writing to be served upon the depositor or in the case of his death, upon his legal 
representative, in the prescribed manner, require him to show cause within thirty days 
from the service of the notice why the things specified in the notice should not be 
forfeited. 


5) After considering the cause, if any, shown by the depositor or, as the case may be, 
his legal representative, the district magistrate shall pass such order as he thinks fit. 


6) The Government may at any time return to the depositor or his legal representative 
things forfeited to it or the proceeds of disposal thereof wholly or in part. 


३. उपरोक्त प्रमाणे नमुद केलेल्या कार्यपध्दतीनुसारच प्रस्ताव तपासून शासनास पाठवावा. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५१०१२५९४७३९२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH GANPAT =: 
DESHMUKH 


(प्रकाश देशमुख ) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, गृह, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (गृह/शाहरे), मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण), मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. सर्व जिल्हादंडाधिकारी (बृहन्मुंबई व उपनगर वगळून) 
८. सर्व पोलीस आयुक्त, (लोहमार्ग वगळून) 
९. सह सचिव (पोल-९), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती (पोल-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


